सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9३/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं /का-१/मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.१११/कौडाल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/मान्यता/२०२४/१२४३, दि.२४ जुले, २०२४ 

प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी (अँड- 
ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय 
शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन 
१९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या 
उद्दिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७३/उद्योजकता, 


तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे 
अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम 
चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल 
गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित 
जिल्हयाच्या जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून 
मंडळाकडे पात्र संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र.७ येथील पत्रान्वये सादर 
करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था 
/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम पॅरामेडिकल 
गटातील राबविण्यास इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, 
त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. 
त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन 
२०२४-२५ पासून मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत 
नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 

२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७३/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 

६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिळेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल. 

८.  *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम” अशा 
सूचना फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५ 
(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने चलनाद्वारे अथवा 
बॅक गँरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे 
आवश्यक राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे WAST ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, wa व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७३/उद्योजकता, 


१२. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या Yo टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 

१३. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१४. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 
त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व WAMTIS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 

१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 
वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 

१७. पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) व प्रमाणपत्र (Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 
केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर (Doctor)” ही उपाधी (Title) लावण्यास मनाई राहील. 

१८. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१९. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 

२०. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९१३१७४०१५६००३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANJUSHA AMIT 
KARANDE 


(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७३/उद्योजकता, 


४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक 
/औरंगाबाद / अमरावती /नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ). 

८. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

९. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन अँस्थेटिक मेडिसिन (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - २०११४१ 
नागपूर नागपूर स्प्लेडिटोने इंटरनॅशनल हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित आयर्कन jos स्किल डेव्हलपमेंट fads संस्था 
इन्स्टिट्युट, प्लॉट नं. ५४१, नेहरू नगर, मिरची बझार, जि. नागपूर ४४०००९. | अ. | 1 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. आंपरेशान थिएटर टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२०१ 
जुन्या संस्थेत नवीन 


अभ्यासक्रम a च 


मुंबई रत्नागिरी  ।रीगल एज्युकेशन सोसायटी, चिपळूण संचलित रिगल कौशल्य विकास संस्था, मु. कोंढे, गुहागर रोड, 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी ४१५६०५ (संस्था कोड ॥॥58०५००७९) 


3 छत्रपती संभाजीनगर |बीड स्वराज बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था ga संचलित माऊली कौडल्य विकास संस्था (घोसापुरी) नवीन संस्था शिका 
Oo 
नामलगाव काटा, जि. बीड ४३११२२ 
बीड 
3 
Q 
3 


छत्रपती संभाजीनगर |बी जय योगेश्वरी बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था धानोरा संचलित आरोही पॅरामेडिकल कौडाल्य विकास संस्था, |नवीन संस्था | | 
बिल्डिंग . अंबाजोगाई ie) 
Hee बिल्डिंग, प्रशांत नगर, , जि. बीड ४३१५१७ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन नर्सिंग केअर (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२६ 


मुंबइ रत्नागिरी  ।रीगल एज्युकेडान सोसायटी, चिपळूण संचलित रिगल स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, तौहीद मॉल, 
षे शृंगारतळी गुहागर, विजापूर हायवे, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी ४१५७२४ (संस्था कोड ॥॥88०५०१९३) 
नागपूर गडचिरोली ।मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौडल्य विकास संस्था, नवीन संस्था 
राणा प्रताप वार्ड, जुनी आयटीआय इमारत फाये बिल्डींग कुरखेडा, ता.- कुरखेडा,जि.-गडचिरोळी- ह. १ 
४४१२०९ 
नागपूर गडचिरोली |।मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौडल्य विकास संस्था, नवीन संस्था 
|| आरमोरी रोड, पेपर मिल जवळ, कुरुड/ वडसा, ता- देसाईगंज, जि.- गडचिरोली- ४४१२०७ पिशी po q 


oe १ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७३/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठाण संचलीत डॉ. हेडगेवार रुग्णालय व्होकेशनल ट्रॅनिग सेंटर, |जुन्या संस्थेत नवीन 
तिसरा मजला, डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, गजानन महाराज मंदिर जवळ, गारखेडा, जि. छत्रपती अभ्यासक्रम द्वि १ 
संभाजीनगर ४३१ ००१. (संस्था कोड १७०५२८) 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२८ 
शिखरे ट्रस्ट संचलित शिखरे ट्रस्ट स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, ताकारी रोड,मु.पो- इस्लामपूर, ता.- |।जुन्या संस्थेत नवीन 
वाळवा, जि.- सांगळी- ४१५४०९, (संस्था कोड ॥॥58१४०५००) अभ्यासक्रम शा र 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकिय प्रतिष्ठाण संचलीत डॉ. हेडगेवार रुग्णालय व्होकेशनल ट्रॅनिग सेटर, |जुन्या संस्थेत नवीन 
तिसरा मजला, डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, गजानन महाराज मंदिर जवळ, गारखेडा, जि. छत्रपती अभ्यासक्रम क| १ 
संभाजीनगर ४३१ ००१. (संस्था कोड १७०५२८) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.रेडिओलॉजी टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२९ 


मुंबई रत्नागिरी bears एज्युकेडान सोसायटी, चिपळूण संचलित Rares कौशल्य विकास संस्था, मु. His, गुहागर रोड, जुन्या संस्थेत नवीन दया 
. भ्यासक्रम ie) 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी ४१५६०५ (संस्था कोड ॥॥58०५००७९) ना 


नाशिक नंदुरबार आई चामुंडा IS SIM संचलित लीलाई पॅरामेडीकल अन्ड स्किल डेव्हळपर्मेट इन्स्टिट्युट, सि.स- संस्था 
२०८/०२, प्लॉट नं- ११, रेनुका महादेव नगर, समृध्दी मॉलच्यावर, राजे शिवाजी शाळेजवळ, नंदुरबार, pon q 
ता.- नंदुरबार, जि.- नंदुरबार- ४२५४१२ 
सातारा कनिष्का ज्ञानपीठ व आरोग्य संस्था संचलित कनिष्का RASH कॉलेज कौशल्य विकास संस्था, ४९७ ।जुन्या संस्थेत नवीन 
ए/१/२, सूर्या कॉम्प्लेक्स, सेंट पॉल स्कूल समोर, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ, सदरबाजार, ता.- जि.- अभ्यासक्रम po q 
सातारा- ४१५००२ ( संस्था कोड ॥॥58१३०३४७) 


छत्रपती संभाजीनगर ; ees संस्था 
स्वराज बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था Gea संचलित माऊली कौडल्य विकास संस्था (घोसापुरी) शिका 
8७ 
नामलगाव काटा, जि. बीड ४३११२२ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


छत्रपती संभाजीनगर |बीड जय योगेश्वरी बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था धानोरा संचलित आरोही पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, |नवीन संस्था 
4 a ae अंबाजोगाई शा १ 
महेक बिल्डिंग, प्रशांत नगर, , जि. बीड ४३१५१७ 
मुंबई ठाणे गौरव गोसावी एज्युकेशन पॅरामेडिकल सायन्स संचलित जी.जी. wy ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स, |नवीन संस्था 
६ छेडा आर्केड, २०१/२०२, दुसरा मजला, संस्कृती शोरुमच्या वर, स्टेशन रोड, जि. ठाणे ४००६०१. क. १ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.पॅथॉलॉजी टेक्नीशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३० 
मुंबई ठाणे जीवन-दीप शैक्षणिक संस्था पोई संचलित जीवनदीप कौशल्य विकास संस्था, गोवेली, पो- रायते, ता..  |।नवीन संस्था 
कल्याण, जि.- ठाणे - ४२११०३ po 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.जनरल नर्सिंग आणि मिडवाइफरी असिस्टंट (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३७ 


मुंबइ जीवन-दीप शैक्षणिक संस्था पोई संचलित जीवनदीप कौशल्य विकास संस्था, गोवेली, पो- रायते, ता..  |।नवीन संस्था 

कल्याण, जि.- ठाणे - ४२११०३ po रि 
मुंबई ज्ञानमुद्रा बहुउद्देशिय संस्था संचलित साई धन्वंतरी कौडाल्य विकास संस्था, ३३७, धानके बंगलो, सरोदय |नवीन संस्था 
सोसायटी जवळ, पंडीत नाका, गोठेघर, शहापूर, ता.- शहापूर, जि.- ठाणे- ४२१६०१ |e | q 
शरु फाऊंडेशन संचलित माऊली AR अँण्ड पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, अंगणगांव, ता.- नवीन संस्था 
येवला, जि.- नाशिक- ४२३४०१ | अ. | : 
पुणे व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण मंडळ संचलित जयदिप नर्सिंग अँन्ड परामेडिकल सायन्स vated विकास |नवीन संस्था 
संस्था, गट नं.७४१, मु.पो- पेरणी, पेरणे फाटा, ता- हवेली, जि.- पुणे- ४१२२१६ po भे 


नागपूर नागपूर स्प्लेडिटोने इंटरनॅशनल हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित sah tos स्किल डेव्हलपमेंट fads संस्था 
: इन्स्टिट्युट, प्लॉट नं. ५४१, नेहरू नगर, मिरची बझार, जि. नागपूर ४४०००९. कै | गी 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
मुंबई ठाणे ज्ञानमुद्रा बहुउद्देशिय संस्था संचलित साई धन्वंतरी कौशल्य विकास संस्था, श्री दर्शन कॉम्प्लेक्स, दुसरा |नवीन संस्था 
मजला, म्हसा रोड, बस डेपो जवळ, मुरबाड, ता. मुरबाड, जि.- ठाणे- ४२१४०१ व्यि १ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३८ 


नाशिक नंदुरबार आई चामुंडा HIS SIM संचलित लीलाई पॅरामेडीकल अन्ड स्किल डेव्हळपर्मेट इन्स्टिट्युट, सि.स- नवीन संस्था 
२०८/०२, प्लॉट नं-११, रेनुका महादेव नगर, समृध्दी मॉलच्यावर, राजे शिवाजी शाळेजवळ, नंदुरबार, | + | q 
ता.- नंदुरबार, जि.- नंदुरबार- ४२५४१२ 


नाशिक जळगांव कुलस्वामिनी Gaus सामाजिक विकास मंडळ संचलित कुलस्वामिनी टेक्निकल अँन्ड डेव्हलपमेट संस्थेत नवीन 
२ इंन्स्टिट्युट, बोदवड, जयमातादी नगर, ता.- बोदवड, जि.- जळगांव - ४२५३१० (संस्था कोड अभ्यासक्रम शिका १ 
॥॥58१००४६२) 
नाशिक जळगांव अभिनव फौंडेशन संचलित अभिनव टेक्निकल इन्स्टिट्युट कौशल्य विकास संस्था, मानसिंग मार्केट, रेल्वे |जुन्या संस्थेत नवीन 
३ स्टेशन जवळ जळगांव, ता.- जि.- जळगांव- ४२५००१ (संस्था कोड ॥॥58१००१११) भ्यासक्रम ०२ 


| १ 


छत्रपती संभाजीनगर |जालना जय हनुमान बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित तुळजाभवानी स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, रा. जुन्या संस्थेत नवीन 
वांजोळा, ता. मंठा, जि. जालना ४३१५०४ (संस्था कोड ॥॥58१८०२२९) अभ्यासक्रम 


शिरुर (कासार), जि. बीड - ४१४२०५ (संस्था कोड MSB2I0340) [आ | १ 


छत्रपती संभाजीनगर ज्ञानेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित गुरुवर्य मोरे बाबा स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, तागडगांव, ता. 


बीड 
बीड 


कॅम्पस, डॉ. लहाने फार्म, जिरेवाडी, जालना रोड, जि. बीड ४३११२२, (संस्था कोड ॥॥58२१०४२७) po q 


छत्रपती संभाजीनगर लहाने परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित विठाई पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, विठाई हॉस्पीटल 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


धानोरा रोड, ता- जि- बीड - ४३११२२ (संस्था कोड ॥॥७8२१०३६०) अभ्यासक्रम pos १ 


छत्रपती संभाजीनगर |बीड श्री भगवानबाबा सेवाभावी संस्था संचलित श्री कोंडिबा चोले कौशल्य विकास संस्था, पिंगळे कॉम्प्लेक्स,  ।जुन्या संस्थेत नवीन 


नागपूर नागपूर स्प्लेडिटोने इंटरनॅशनल हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित आयर्केन shel स्किल डेव्हलपमेंट संस्था 
नीर इन्स्टिट्युट, प्लॉट नं. ५४१, नेहरू नगर, मिरची बझार, जि. नागपूर ४४०००९. pon रै 


नागपूर गोदिया एम.आर. बहुउद्देशिय विकास संस्था संचलित एम.जी. परामेडिकल व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर, चंद्रशोखर  |तुकडीत 
१४ वार्ड, AN रेल्वे चौकी जवळ, गोंदिया, जि. गोंदिया ४४१६०१ (संस्था कोड MSB3302) ०२ 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
बीड श्री शिक्षण संस्था संचलित गजानन स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, कडा, ता. आष्टी, जि. बीड ४१४२०२ ।तुकडीत वाढ 
(संस्था कोड ॥॥58२१०४३३) दिया १ 
बीड स्वराज बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था खुंड्रस संचलित माऊली कौशल्य विकास संस्था नवीन संस्था 
स्वराज बहु- भावी संस्था Bee संचलित माऊली कौशल्य विकास संस्था (घोसापुरी) । अ. | 
पि 
नामलगाव काटा, जि. बीड ४३११२२ 
ह छत्रपती संभाजीनगर |बीड राजे संभाजी प्रतिष्ठाण पाटोदा संचलित छत्रपती संभाजीराजे कौशल्य विकास संस्था, मेन रोड, शिरुर ।नवीन संस्था री 
४) 
कासार, ता. शिरुर कासार, जि. बीड ४१३२४९ 
ies छत्रपती संभाजीनगर dts श्री साई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित न्यु ग्लोबल कौशल्य विकास संस्था, मु.पो. तळेगाव, नवीन संस्था ; 
8 ४) 
ता.परळी, जि. बीड ४३१५१५ 
= बीड जय योगेश्वरी बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था धानोरा संचलित आरोही पॅरामेडिकल कौझ्ल्य विकास संस्था, [TAT संस्था po 
बिल्डिंग श्‌ अंबाजोगाई ठ 
महेक बिल्डिंग, प्रशांत नगर, , जि. बीड ४३१५१७ 
बीड 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लेंब टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४०४ 


मुंबइ ठाणे जीवन-दीप शैक्षणिक संस्था पोई संचलित जीवनदीप कौशल्य विकास संस्था, गोवेली, .-- [Ad Ser 
मुंबई रत्नागिरी  ।रॅलिस फोंडेशन संचलित रॅलिस पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, आदर्श विद्यामंदीर व ज्युनिअर नवीन संस्था 
ae कॉलेज, बिल्डींग नं. 2, वाटूळ, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी ४१५६४३ शिंगी शिव : 
नंदुरबार आदर्श फाऊंडेशन संचलित आदर्श इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स अँन्ड स्किल डेव्हलपमेंट, नवीन संस्था 
आदर्श फाऊंडेडन बोरविहीर, पो- रायपुर, बारी रोड, जि.प. प्राथमिक शाळेजवळ, ता- नवापुर, जि- 8 १ 
नंदुरबार- ४२५४१८ 
नंदुरबार कै. सुमनबाई एज्युकेशन संस्था संचलित कै. एस.पी.एस. टेक्निकल अन्ड पॅरामेडीकल स्किल व्होकेडानळ |नवीन संस्था 
एज्युकेशनल अँन्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, पहिला मजला आणि दुसरा मजला दोंडाइचा रोड, कंलदर शहा दर्गाह शहादा वया १ 
गि (उपकार बिल्डिंग) मु.पो- शहादा, ता- शहादा, जि- नंदुरबार- ४२५४०९ | 
जळगांव अभिनव फौंडेशन संचलित अभिनव व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, प्लॉट नं. ५८, गट नं. 36/4, न्यु बेंडाळे नगर, |जुन्या संस्थेत नवीन 
णं मानराज पार्क जळगांव, ता.- जि.- जळगांव- ४२५००१ (संस्था कोड ॥॥58१००४१३) अभ्यासक्रम ०२ 
पुणे आरोग्य मेडीकल WHAM ट्रस्ट संचलित स्कोप स्किल डेव्हलपमेट इन्स्टिटयुट, ११ बी, तिसरा संस्थेत नवीन 
मजला, आदित्य बिझनेस सेंटर, पि.एच.डायगनॉस्टीकच्या वरती, कोंढवा, ता- हवेली, जि- पुणे- अभ्यासक्रम 8 १ 
४११०४८(संस्था कोड ॥॥58१२०७६९) 
छत्रपती संभाजीनगर |बीड राजर्षी शाहु महाराज शिक्षण संस्था संचलित छत्रपती शिवाजीराजे व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम केंद्र, जुन्या संस्थेत नवीन 
णं त्रिमुर्तीनगर, वानगाव फाटा, ता.जि. बीड ४३११२६ (संस्था कोड ।॥७8२१०३३३) 'भ्यासक्रम 8 १ 
बीड 


०२ 
नामलगाव काटा, जि. बीड ४३११२२ 


छत्रपती संभाजीनगर a स्वराज बहु-उद्देशीय सेवाभावी संस्था Aga संचलित माऊली कौशल्य विकास संस्था (घोसापुरी) 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
छत्रपती सः | भाजीनगर ग बीड . अंबाजोगाई संचलित पॅरामेडिकल ं सस्था 
त sn, isle श्री रेणुका बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था अंबाजोगाई संचलित राजर्षी शाहू पॅरामेडिकल कौशल्य विकास गवत अल्या ; 
४) 

संस्था, मेन रोड, केज, ता. केज, जि. बीड ४३११२३ 
छत्रपती संभाजीनगर |बीड कै. शिवाजीराव शिदे पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था जाधव जवळा संचलित शिवाजी कौडाल्य विकास |नवीन संस्था 

संस्था, अहमदपुर रोड, पुस, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड ४३१५१९ । ह. . १ 


छत्रपती संभाजीनगर |बीड स्व.गणपतराव गित्ते प्रतिष्ठाण परळी संचलित रेणुका परामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, कृष्णा नगर, |।नवीन संस्था 
परळी वैजनाथ, ता. परळी, जि. बीड ४३१५१५ ०२ 
छत्रपती संभाजीनगर ats ज्ञानदीप शिक्षण संस्था संचलित संभाजी राजे कौशल्य विकास संस्था, मु.पो. मुर्शादपूर, ता- आष्टी, जि- ।जून्या संस्थेत नवीन 
१२ 


बीड- ४१४२०३ (संस्था कोड ॥॥58२१०४९८) अभ्यासक्रम ०२ 


नागपूर गडचिरोली ।मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौडल्य विकास संस्था, संस्था 
राणा प्रताप वार्ड, जुनी आयटीआय इमारत फाये बिल्डींग कुरखेडा, ता.- कुरखेडा, जि.- गडचिरोली- po q 
४४१२०९ 


नागपूर गडचिरोली |।मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौडल्य विकास संस्था, संस्था 
आरमोरी रोड, पेपर मिल जवळ, कुरुड/ वडसा, ता- देसाईगंज, जि.- गडचिरोळी- ४४१२०७ po q 


मुंबई ठाणे गौरव गोसावी एज्युकेशन पॅरामेडिकल सायन्स संचलित जी.जी. एज्युकेशन ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स, 
छेडा आर्केड, 209/202, दुसरा मजला, संस्कृती शोरुमच्या वर, स्टेशन रोड, जि. ठाणे ४००६०१. शिव १ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७३/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
अ.क्र विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
याकर 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४२१ 
कनिष्का ज्ञानपीठ व आरोग्य संस्था संचलित कनिष्का RASH कॉलेज कौशल्य विकास संस्था, ४९७ |।जून्या संस्थेत नवीन 

ए/१/२, सूर्या कॉम्प्लेक्स, सेंट पॉल स्कूल समोर, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ, सदर बाजार, ता.- जि.- अभ्यासक्रम आ | १ 
सातारा- ४१५००२ (संस्था कोड ॥॥58१३०३४७) 


- ५००४०३ 


नाशिक जळगाव आर्या बहुउद्देशिय सेवा फौडेशन संचलित अध्ययन स्किल डेव्हलळपर्मेट इन्स्टिटयुट, पांडुरंग टॉकीजच्या ।जुन्या संस्थेत नवीन 
मागे, बालाजी मंदीर समोर, फिरके बिल्डींग भुसावळ, ता.- भुसावळ, जि.- जळगाव- ४२५२०१ (संस्था अभ्यासक्रम ह्य १ 
कोड ॥॥58१००५००) 
१२ |।अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन कार्डिओलॉजी टेक्नॉलॉजी (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ॥॥७8१६४००१ 


em रीगल एज्युकेडान सोसायटी, चिपळूण संचलित रिगल कौडल्य विकास संस्था, मु. कोंढे, गुहागर रोड, = |G संस्थेत नवीन हि ; 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी ४१५६०५ (संस्था कोड ॥॥58०५००७९) अभ्यासक्रम 

छत्रपती संभाजीनगर fats लहाने परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित विठाई परामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, विठाई हॉस्पीटल संस्थेत नवीन 

कॅम्पस, डॉ. लहाने फार्म, जिरेवाडी, जालना रोड, जि. बीड ४३११२२, (संस्था कोड ॥॥58२१०४२७) TORAH | q 


मुंबई मुंबई उपनगर ।|सरला एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित लालजी मेहारोत्रा व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हेमा इंडस्टिअल इस्टेट जुन्या संस्थेत नवीन 
३ समोर, सर्वोदय नगर, जोगश्वेरी- पूर्व, ता- जोगश्वेरी, जि. मुंबई उपनगर- ४०००६० (संस्था कोड अभ्यासक्रम वि q 
॥॥88०२०४१३) 


ee 


